a 


HiSTC-1907-CR-603-GR 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडील सन 
२००४-०७, २००५-०६ ब WA २००६-०७ या वर्षातील 
८.५. टक्के दराने येणाऱ्या भांडबली अंशदानाबरील 
व्याजाची रक्‍कम सवलतींच्या मुल्याच्या रकमेतून पुस्तकी 


समायोजन करण्यासमंजूरीदेण्यायाब. ________ : 


महाराष्ट्र शासन 
Te विभाग 


elt i क्रमाक 'एसरीर्सी १९०७/सीक्कार Rog /परि-१, Bs et . ap Do 
Ma, मुंबई ४०० ०३२, feats: 2.७ फेब्रुवारी, २००७ 


डाचा : १) शासन निर्णय गृह निभाग क्र. एसटीसी ३४००/सीआर-६३१/परि-१, दि, २०.६.२००० 
२) शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी ३४०२/सीआर-३०/परि-१, दि. १९.८. २००३ 
+ ३) म.रा.मा.प.महामंडळाचे पत्र क्र. राप/लेखा/अंववि/२०२/२०६५,दि. १४.५.२००४, 
-.. . 8) शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी ३४०४/सीआर-७९/परिं-१, दि. १० ऑगस्ट, २००४ 
५) शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी ३४०६/सीआर-४९२/परि-१, दि. ५ मे, २००७ 
. ६) म.रा.मा.प.महासंडळाचे Wa क्र. राप/लेंख/अववि/२०२/१८२९,दि. १४-५.२००७ 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५%' या. दराने. 
शासनास अदा करावी लागते. प्रवासी कराचा हा दर १७.५% इतकाचं ठेवून दि. ९. UT २००० पासून 


_ महामंडळाने १२% प्रमाणे प्रवासी कराची रक्‍कम शासनास अदा. करावी. ब SSA Ae प्रबासी करांची 


रक्कम शासनाचे भांडबली अंशदान म्हणून महामंडळाने समायोजित कराबी. शासनाच्या भांडवली ओशदानावर 


: महामंडळाला ६% दराने व्याज देणे आवश्यक. राहील. ५:५% दराने येणारी रक्‍कम दर सहा महिन्यांसाठी 


'परिगणीत करुन तेवढी रवकम भांडबली अंशदांनाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन, महामंडळास 
देण्याचा शासन a ty तै यांबा, तसेच दि. १.४.२०००६. ग्रासून देय ठरणाऱ्या सन्रलतीच्या मुल्यांच्या . 
रकमेतून प्रथम भांडवली अंशदानावरील व्याज' समाजय़ोजित करुन उर्वरित सबलतीच्या मुल्यांची रंक्कम देय 
प्रवासी कराच्या रकमेतून समायोजित करावी. उर्वरित निव्बळ रक्कम शासनास महामंडळाने जमा करावी, असे 
आदेश शासन निर्णय, गृह, बिभाग क्रमांक एसंटीसी ३४००/६३१/ सीआर-३१/परि-१, दि. २० जून, २००० 
अन्वये निर्गमित केलेले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकंडूनं प्रापत प्रस्तावानुसार सन २००३-०४ या आर्थिक 
वर्षांपर्यंत व्याजाच्या समायोजनोचे. आदेश काढण्यात आले sree. तथापि; महामंडळाच्या जिकट आर्थिक 
परिस्थितीमुळे व रोकड सुलभतेअभावी महामंडळाने भांडवली अशवानावरील सन २००४-०५ व 
२००५-०६ या आर्थिक वर्षांतील व्याजाची रक्‍कम भांडवलात रुपांतरीत करावी अशी विनंती 


| केलेली होती. सदरे प्रस्ताव विचाराअंती दि. ८ मे; १००७ च्या पत्रान्ववे नामंजूर करण्यात आलेला 


आहे. त्यामुळे सन २००४-०५, सन ९००५-०६ बज AT २००६-०७ या वर्षाचे व्याजाच्या . 


| समायोजनाचे आदेश STS OAT प्रस्तत शासनाच्या विययाराधीन होता. 


शासन निर्षणयय :- . .. . महाराष्ट्र राज्य मार्ग:पररिवहन-सहामंडळास:दिनांक-३१-३-२००४. अखेर पर्यंत आमिण 
सेबेबरील उत्पन्नाच्या ५५% भांडवली. AME म्हणून: रु.४५७,२७,०२,५५१/- (रु. चारशे सत्ताचड कोटी 


1 


क्ण ee cry nee 6 


= 


HASTC-1907-CR-603-GR > 
संत्ताबीस लाख दोन हजार पाचशे एकावन्न फक्त) इतकी. रक्‍कम. प्रवासी करातून पुस्तक सयावोजनाने देण्यात 
आलेली आहे. मार्च २००८ अखेर, मार्च, २००६ अखेर ब. मार्च , २००७ अखेर अनुक्रमे 
रु.५८५,०७,४७,२४ड/-, रु.७२३,६४,४४,१९५/- व रु.८७२,४०,९१,९३९/- अशी भांडवली अंशदानाची 
रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाने देण्यात आलेली आहे. 


२. । सोबत जोडलेल्या परिगणना पत्रकानुसार ६% दराने सन २००४-०५, २००५-०६ व सन 
२००६००७ या वर्षांची परिंगणित केलेल्या व्याजाची रक्‍कम अनुक्रमे रु.३०,९१,९९,८३४/- 
रु.३९,००,२८,८०१/- ब रु.इ७,५९,१३,६४०/- आहे. योप्रमाणे एकूण व्याजाची र्क्कम 
रु.९९७,५१,४२,२७५/- दिनांक २० जून, ooo शासन निर्णयानुसार सवलतीच्या . मुल्याच्या रकमेतूम 
समायोजित करण्यास मंजूरी देत आहे: 


. डं . सन २००७-०८ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये सदर भांडबली अंशदानाबरील व्याज 

| १०५०-लाभांश व नफा, ९०९, सार्वजनिक उपक्रमापासून लाभांश (००५० ००९७) (०२) महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ'' या लेखाशिर्षा्राली सन २००४-०५, २००५-०६ व सन २००६-०७च्या 
व्याजापोटी जमा दाबावे a "are क्र. बी-३, २०४१-बाहनावरील करं-००१-संचालन ब प्रशासन (०१) 
आस्थापना (०१)(०१) परिषहन आयुक्‍त-योजनेतर ३३ अर्थसहाय्य (२०४१ ००१८)" या लेखाशि्षांखालील 
तरतूदीमधून खर्च दाखविण्यात यावा. दाप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. . 


- ७. ह शासन निर्णय वित्त बिभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक सीआर ५२१/०७/व्यय-८, 
दि.१४.१२.०७, व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७८/०८/अर्थसंकल्प-११, दिनांक १६.२.२००८ अन्वये त्या 
बिभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Cag ar 


(सु. सु. वाहाणे) i 
सहपत्र : परिंगणनापत्रक कार्वासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति... 5 
उपाध्यक्ष व ASAT संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल १ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई : 
महालेखापाल २ (लेखा ब अनुज्ञेवता / लेखा परिक्षा-२), महाराष्ट्र, नागपूर . . 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. भ 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
लेश्षा अधिकारी, कोषागार ब लेखा संचालनालय, मुंबई 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई र 
महाव्यवस्थापक (वहातूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहेन महामंडळ, मुंबई, 
वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
नियाँजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, ् 
वित्त विभाग (व्यव-ट/साऊ अर्धसंकल्प-१०), मंत्रालय, मुंबई 

- गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 


